सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत रेडीओ क्लब, 
मुंबई येथे जेट्टी प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२२०/प्र.क्र.०९/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ सप्टेंबर २०२० 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि/मुं.जि./ 
रे.क्ल.प.जेट्टी/२०१९-२०/५७५, दिनांक ३१.०१.२०२० 


प्रस्तावना: 


मुंबई मधील गेटवे ऑफ इंडिया हे महत्वाचे पर्यटनस्थळ असून तेथून एलिफंटा, मांडवा, जेएनपीटी, 


हार्बर HST याकरीता अस्तित्वातील ५ जेट्टींचा वापर करून GSMA वाहतूक करण्यात येते. दरवर्षी 


सुमारे ३० ते ३५ लक्ष इतकी प्रवासी/पर्यटक वाहतूक होते. गेटवे येथील अस्तित्वातील जेट्टी सुविधा 


प्रवाशांकरीता अपूरी पडत असून काही वेळेस प्रवाशांना ३ ते ४ बोटी ओलांडून आपल्या इच्छित बोटीत जावे 


लागते. अशावेळी प्रवाशांना विशेषत: वृध्द व्यक्‍ती, स्रिया आणि लहान मुले यांना खुप अडीअडचण निर्माण 


होते. प्रवाशांच्या सोईकरीता गेटवे ऑफ इंडिया येथे जेट्टी बांधणे व त्यालगत सुविधा निर्माण करणे 
प्रस्तावित होते. परंतु त्यास सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नौसेनेने आक्षेप घेऊन प्रस्तावित जेट्टी रेडीओ क्लब नजीक 


बांधण्यात यावी, असे सूचीत केले. त्यानुसार रेडीओ क्लब जेट्टी, नवीन प्रवासी टर्मिनल व तत्सम सुविधांची 


निर्मीती करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी सादर केला असून 


सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत “रेडीओ क्लब, मुंबई येथे पर्यटन/प्रवासी जेट्टी, टर्मिनळ इमारत 


व तत्सम सुविधा निर्माण करणे” यासाठीच्या कामांच्या रू.९८.५७ कोटी इतक्या रकमेच्या ढोबळ 


अंदाजपत्रकास सदर कामांना केंद्र शासनाकडून सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत मान्यता प्राप्त करण्याच्या 


अटीच्या अधीन राहून खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या रकमेच्या मर्यादेत प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२२०/प्र.क्र.०९/बंदरे-२ 


Sr.No. Description of Work Amount 
1 Fixed Walkway (Including link span & pontoon) 52,49,92,139 
४9 Terminal Platform & Alied work 23,03 ,45,070 
शिळ ब Terminal Building (Container) 25,00,000 
शिव: अ Platform/Parking 20,74,99,677 
c | Electrical work 1,09,78,730 
शिका Fire fighting work 37,48,723 
e | Mechanical (Security Equipment) 5,89,323 
f Other Infra work facilities 50,28,617 
3 Sub-Total 75,53,37,208 
Add for Labour Insurance (0.5%) 37,76,686 
Add 4% for contingencies 3,02,13,488 
Add 4% for PMC Charges 3,02,13,488 
Add 10% for Escalation Charges 7,35,33,721 
Add 12% GST 9,06,40,465 
Grand Total 98,57,15,057 
२. सदर कामासपर्यावरण तसेच इतर अनुषंगीक विभागांच्या आवश्‍यक परवानग्या घेण्यात याव्यात. 
३. सदर कामास केंद्र शासनाची मान्यता व केंद्र हिछ्याचा निधी प्राप्त झाल्यानंतरच राज्य हिऱऱ्याचा 
निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर कामाच्या रू.७४ कोटीच्या अंदाजपत्रकास बोर्डाची मान्यता प्राप्त असून वाढीव खर्चास 


बोर्डाची मान्यता नाही. तरी, वाढीव खर्चास बोर्डाची मान्यता घेण्यात यावी. 


५. वरिल कामांवरिल खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१ - बंदरे व दिपगृह ०२, लहान बंदरे, १९०, 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (03) जेट्टीच्या बांधकामाकरीता केंद्राचे सहाय्य 


(सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५०%) (३०५१ १८९१), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान” या 


लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


६. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमास मान्यता देणेबाबतच्या 


मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आणि 


सार्वनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपरिक संदर्भ क्र.अनौप ३६/२०२०/इमा-२, दि.१३.०३.२०२०, नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२२०/प्र.क्र.०९/बंदरे-२ 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९/१४६,का.१४६१, दिनांक १९.०३.२०२० व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२७/२०२०/व्यय-८, दिनांक ३०.०६.२०२० अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९०७१४४२००५५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhikan Onkar Thakur 
Date: 2020.09.07 14:43:02 +05'30' 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. अप्पर मुख्य सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती(बंदरे-२) 


